आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ A 
पुनर्विनियोजन मागणी क्र.डब्ल्यु २, 
मुख्य लेखाशीर्ष २२०२, उच्च शिक्षण 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०५/विशि-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२. 
पहा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६२/विशि-३, 
दि.१४.१०.२०२१ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः-अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.८९/२१)/मशि-३, 
दि.१४.१२.२०२१. 
३) शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः-पूरक-२०२१/प्र.क्र.६८/साशि-१, 
दि.०६.०१.२०२२. 
४) कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई यांचे पत्र क्र. रजि./-88(1/२०२०- 
२१/२-१७०, दि.०९.०२.२०२२. 
५) कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई यांचे पत्र क्र. रजि./-88(1/२०२०- 
२१/२-१८०, दि.२२.०२.२०२२. 
शासन निर्णय :- 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०२ - उच्च शिक्षण याखाली सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र अ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये रु.२,४४,७८,९२३/- (रुपये दोन कोटी 
चव्वेचाळीस लक्ष अठ्ट्याहत्तर हजार नऊशे तेवीस फक्त) इतक्या रक्कमेचे पुनर्विनियोजन 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणारी जादा तरतुद “समूह विद्यापीठ (कार्यक्रम) (२२०२ जे 
०६३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या योजनेकरीता वितरीत व आहरित करण्यास देखील 
याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११५/१४७१, 
दि.०७.०३.२०२२ आणि वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९८/२०२२/व्यय-५, 
दि.२५.०३.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१५४४२८५४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRAVINKUMAR 
GULABRAO PAWAR t= 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०५/विशि-३ 


१५. 


कुलगुरू, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई. 

संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई विभाग, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ मुंबई. 

नियोजन विभाग (१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-३)/(व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त वितरीत करण्यात आलेला निधी तात्काळ BEAMS 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

निवडनस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०५/विशि-३ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०५/विशि-३ 


दिनांक:-३० मार्च, २०२२ रोजीचे सहपत्र 


तक्ता 'अ' 
मुख्य लेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक डब्ल्यु-२- सर्वसाधारण शिक्षण (कार्यक्रम) २०२१-२०२२ साठी असलेल्या अनुदानाचे पुनर्विनियोजन दर्शविणारा तक्‍ता 
(रुपये हजारात) 
ण / उपशीष॑ पुनर्विनियो सन २०२१-२२ पुनर्विनियो पुनर्विनियो शिक्का कारण 
करेपर्यन्त माहिती । करिता अर्थसंकल्पित | करावयाची रक्‍कम । नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष खर्च तरतूद रक्‍कम 
10 | २ ३ डं & द 

। तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये वाढ प्रस्तावित आहे अशी लेखाशीर्ष (AAMT) 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) सर्वेसाधारण शिक्षण 
०३, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण 
१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 
(००) (३३) समूह विद्यापीठ (कार्यक्रम) शि १-- ७७०२.१७५ (-)२४४७८.९२३ ३२१८२.०९८ | डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठाच्या पदाधिकारी व त्यांच्या 
(वेतनेत्तर) (२२०२ जे ०६३) (पुनर्विनियोजनाने कार्यालयाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात दालने बनविण्याकरिता 
३१- सहायक अनुदान उपलब्ध) फेरफार/फेररचना/फर्निचर इ. कामाचे दुरुस्ती ब नुतनीकरण तसेच 

एकूण ७७०३.१७५ विद्युतीकरण कामांकरिता दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधी 

वितरीत करणे आवश्यक आहे. 
'एकूण Fo ७७०३.१७५ (--)२४४७८.९२३ | ३२१८२.०९८ 
मध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट प्रस्तावित आहे अशी लेखाशोीर्ष (दत्तमत) 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) सर्वसाधारण 
शिक्षण, (००) ०२, माध्यमिक शिक्षण, 
१०५ शिक्षकांचे प्रशिक्षण (०४) शिक्षकांचे 
प्रशिक्षण 
(०४) (०२) अकृषी विद्यापीठे, शासकोय व ५३५९२--७७०२.१७५ ५३५९२४ (-)२४४७८.९२२३ ५११४४५.०७७ | सदर योजनेतर्गत निधीची मागणी केली नसल्याने या 
अशासकोय महाविद्यालयातील शिक्षकांकरेता | एकूण ६१२९४.१७५ लेखाशिर्षाखाली बचत झाली आहे. 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम) (२२०२ आय७१९) 
3%, सहायक अनुदान (बेतनेत्तर) 
'एकूण ६१२९४.१७५ ५३५९२४ (-२४४७८.९२३ ।५११४४५.०७७ 


PRAVINKUMAR GULABRAO 


PAWAR 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 

DN: CN = PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
HIGHER AND TECHNICAL 

Date: 2022.03.30 15:47:23 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


